ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना 
राबविण्याच्या अनुषंगाने निधी वितरीत 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण तसेच 
नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अर्थस-२०२४/प्र.क्र. १७२/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १२/०७/२०२४. 


वाचा :- 
१) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२२/प्र.क्र.११/ 
योजना-५, दि.१३.१२.२०२३. 
2) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२२/प्र.क्र.११/ 
योजना-५, दि.११.०३.२०२४. 
३) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२२/प्र.क्र.१०४/ 
योजना-५, दि.०९.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


इतर मागास वर्ग, विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती (इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून 
भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरीता निर्वाह भत्याची पंडित दीनदयाल 
उपाध्याय स्वयंम योजना कार्यान्वित असल्यामुळे सदर योजनेचा ळाभ घेत असलेले /घेणारे भटक्या 
जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाचे विद्यार्थी वगळून) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रति जिल्हा goo या प्रमाणे एकूण २१,६०० विद्यार्थ्याकरिता “ज्ञानज्योती 
सावित्रीबाई फुले आधार योजना” राबविण्यास वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. तसेच, सदर योजनेकरीता आवश्‍यक निकष व अटींना वाचा येथील क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, वाचा येथील क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर 
योजनेकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आले आहे. यानुषंगाने सदर योजनेकरिता नियंत्रक 
अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेच्या लेखाशीर्षातंर्गत उपलब्ध करुन दिलेला निधी 
वितरीत करण्यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” व संबंधित जिल्हयाचे सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना “आहरण व 
संवितरण” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थस-२०२४/प्र.क्र. १७२/अर्थसंकल्प 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१२१५५९४३२५३४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


009 KAILAS TARACHAND SALUNKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
KA | LA TA A H A N BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
4. 


.20=2251a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bd ba93cee 


29502d225f6286, postalCode=400032, st=Mahi ht 
SAL U N KE serialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD733 
9A5CA3B170A0E91352CED7, KAILAS TARACHAND SALUNKE 


Date: 2024.07.12 16:13:40 +05'30' 


(कैलास ता. साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
संचाळक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. उप सचिव (योजना-५), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

g. 
qo 


सर्व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण. 


.सर्व सहायक संचालक » हतर मागास बहुजन कल्याण. 


११.सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. 

१२.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१५. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), मंत्रालय,मुंबई 

१६.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/ कार्यासन-१४१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सर्व कार्यासने, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवड नस्ती (अर्थसंकल्प) 


o8 2k 2 2 2k 


पृष्ठ २ पैकी २ 


